अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) या 
पदावरुन मुख्य अभियंता 
(स्थापत्य) या पदावर पदोन्नती. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः पीओजी-१३१९/ प्र.क्र. १९१(१)/ सेवा-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: १३ नोव्हेंबर, २०२० 
वाचा :- सा.बां. विभाग अधिसूचना क्रमांक : आरटीआर १०८३ / (५७३)(१)/ आस्था-१, दिनांक २०.६.१९८६ 
शासन आदेशा :- 


सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) या संवर्गात कार्यरत श्री. चंद्रकांत 
परशुराम जावळे, अधीक्षक अभियंता व राज्य गुणवत्ता समन्वयक, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, पुणे यांना, 
मुख्य अभियंता (स्थापत्य) या पदासाठी संदर्भाधीन दिनांक २०.६.१९८६ च्या अधिसुचनेन्वये विहित केलेल्या 
सेवाप्रवेश नियमानुसार, मुख्य अभियंता (स्थापत्य) या पदावर (सुधारित AAA ASTRA एस-२९ : १३११००- 
२१६६००) (असुधारित वेतन संरचना पी.बी.-४ वेतन बँड रूपये ३७४००-६७००० ग्रेड वेतन ८९००/-) या 
वेतनश्रेणीत निवडसूचीच्या क्रमानुसार, निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात सेवाज्येष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त 
पदावर तदर्थ पदोन्नती देण्यात येत असून श्री. जावळे यांच्या सविस्तर पदस्थापनेबाबतचे Sear स्वतंत्रपणे 
निर्गमित करण्यात येतील. 
२. श्री. चं. प. जावळे, अधीक्षक अभियंता यांची सदर पदोन्नती ही पुढे नमूद केलेल्या बाबींच्या अधीन राहून 
करण्यात येत आहे : 
i. वरील पदोन्नती ही मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथे राज्य शासनाने दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा 
याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ मधील मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून करण्यात 
येत आहे. 
i. सदर पदोन्नती ही निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने सदर पदोन्नतीच्या परिणामी त्यांना 
नियमितपणाचा व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही लाभ मिळणार नाही. 
३. श्री. जावळे यांना देण्यात आलेली सदर पदोन्नती ही कोणतीही पूर्वसूचना किंवा नोटीस न देता रद्द 
करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवत आहे. 
४. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१११३१७३१००५७१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SAMPAT DASHRATH SURYAVANSHI 

SA M PAT DAS H RATH DN: c=IN, ernment of Maharashtra, ou=Public Works 
Departmei talCode=400032, st=Mahi 
25.4, 


0 shtra, 
1677 dc3b91523d6452edd479c3b2edc0B87¢91 


.5.4.20=€2d0 
S U RYAVA N S H | 02b4130ae3ef3dd803b7322, cn=SAMPAT DASHRATH 
SURYAVANSHI 


Date: 2020.11.13 17:32:58 +05'30' 


(सं. द. सुर्यवंशी ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
२. अपर मुख्य सचिव, ग्राम विकास व पंचायत राज विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


शासन आदेशा क्रमांकः पीओजी-१३१९/ प्र.क्र. १९१(१)/ सेवा-१ 


३. सचिव, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, नवी मुंबई 
४. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई / कोकण / पुणे / नाशिक / औरंगाबाद / 
अमरावती/ नागपूर, 
५. मुख्य अभियंता व सह सचिव, सा.बां.विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
६. मुख्य अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, पुणे 
७. मुख्य अभियंता (विद्युत), मुंबई, 
८. मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
९. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान समन्वय केंद्र, हॉटेल सागर प्लाझा समोर, कॅप पुणे, 
१०. श्री. चं. प. जावळे, अधीक्षक अभियंता व राज्य गुणवत्ता समन्वयक, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, पुणे, 
११. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सर्व अधीक्षक अभियंते, 
१२. संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य-१, मुंबई, 
१४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 
१५. सामान्य प्रशासन विभाग, का.-१३/१६-ब, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१६. मा. मंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
१७. मा. मंत्री, सा. बां. (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई, 
१८. मा. राज्यमंत्री, सा. बां. (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
१९. मा. राज्यमंत्री, सा. बां. (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई, 
२०. अपर मुख्य सचिव (सा.बां), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक, 
२१. सचिव (रस्ते / बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक, 
२२. सर्व सह सचिव / उप सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२३. कार्यासन प्रशा-२, आस्था-१/ 3, रोखशाखा, सेवा-६, संगणक कक्ष, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई, 
२४. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


